सन २०१८-१९ मध्ये नानाजी देशमुख कृषि 
संजीवनी प्रकल्पांतर्गत रू. ३०० कोटी 
रकमेच्या वार्षिक कृती आराखड्याची 
अंमलबजावणी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-४६१८/प्र.क्र-९८/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १ सप्टेंबर, २०१८ 


संदर्भ: कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.हअप्र०७१६/प्र.क्र.८२/राकृवियो कक्ष, दि.१७.०१.२०१८ 


प्रस्तावना: 


विदर्भ व मराठवाडयातील १४ जिल्हे व जळगाव अश्या एकूण १५ जिल्ह्यातील निवडक ५१४२ 
गावांमध्ये सन २०१८-१९ ते पुढील ६ वर्षांच्या कालावधीत बाहय हिस्सा (जागतिक बँक) ७०% व राज्य हिस्सा 
३०% या प्रमाणात जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प राबविण्यास संदर्भ क्र. 
१ येथील दिनांक १७.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प यांनी सन २०१८-१९ या वर्षासाठी बाहय 
हिस्सा रु.२१०.०० कोटी व राज्य हिस्सा रु.९०.०० कोटी AA एकूण रु.३००.०० कोटी रकमेचा “वार्षिक कृती 
आराखडा” शासनास सादर केला आहे. सदर वार्षिक कृती आराखडयास मा.मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दिनांक १.०६.२०१८ रोजी संपन्न झालेल्या प्रकल्प सुकाणू समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली 
आहे. त्यानुसार चालू वर्षी १२२३ गावांमध्ये प्रकल्पांतर्गत विविध बाबींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात 
येणार आहे. तसेच, पुढील वर्षी हाती घ्यावयाच्या कामांचे नियोजन करण्यात येणार असून त्याकरिता 
रु.३००.०० कोटी रकमेचा कार्यक्रम सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


१. सन २०१८-१९ मध्ये जागतिक बँक सहाय्यीत नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत विविध 
बाबींच्या अंलबजावणीसाठी बाह्य हिस्स्याचा रु. २१० कोटी (रुपये aaa! दहा कोटी फक्त) व राज्य 
हिस्स्याचा रु.९० कोटी (रुपये नव्वद कोटी फक्त ) असा एकूण रु. ३०० कोटी (रूपये तीनशे कोटी फक्त) 
रकमेचा कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत चालू वर्षाकरिता मंजूर करण्यात येत असलेल्या वार्षिक कृती 
आराखड्यातील विविध घटकांचा व त्या अंतर्गत राबवावयाच्या बाबींचा तपशिल या शासन निर्णयासोबत 
परिशिष्ट-अ येथे जोडलेला आहे. 

३. क्षेत्रीय कार्यालयांना प्रकल्पांतर्गत विविध घटकांच्या/बाबींच्या अंमलबजावणी विषयक सविस्तर सूचना 
प्रकल्प संचालकांनी निर्गमित कराव्यात तसेच त्यासोबत या शासन निर्णयाची प्रत देखील अग्रेषित करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकृ-४६१८/प्र.क्र-९८/८-ओ 


षु : 


प्रत: 


. प्रकल्पांतर्गत विविध घटकांची / बाबींची अंमलबजावणी करतेवेळी सदर बाबींना प्रचलित योजनांतर्गत 
मंजूर असलेल्या आर्थिक मापदंडाच्या मर्यादेत (Cost Norms including Ceiling Limits) प्रकल्पाकरिता 
मंजूर करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग करावा. त्याचप्रमाणे, प्रचलित योजनेमधील आर्थिक मापदंड 


सुधारित करण्यात आल्यास, त्या सुधारित मापदंडानुसार प्रकल्प निधी खर्ची टाकावा. 


प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता रुपये ३०० कोटी निधी मर्यादेत प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार चालू वर्षी 


वरचेवर निधी पुढील लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


बाह्य हिस्सा (७०%) 


राज्य हिस्सा (३० %) 


मागणी क्र. डी-३, 

२४०१ पीक संर्वधन, 

(११५) लहान / सीमांत शेतकऱ्यांची आणि 
शेतमजूराची योजना, 

(००) (०२) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प (बाह्य 
हिस्सा ७० TH), (२४०१ ॥६४६), 

३३- अर्थसहाय्य 


मागणी क्र. डी-३, 

२४०१ पीक संर्वधन, 

(११५) लहान / सीमांत शहोतकऱ्यांची आणि 
शेतमजूराची योजना, 

(००) (०३) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प (राज्य 
हिस्सा ३० टक्के), (२४०१ ॥६५५), 

३३- अर्थसहाय्य 


प्रकल्प संचालकांनी प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणाऱ्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जागतिक बँकेस वेळोवेळी 


सादर करुन त्यांच्याकडुन बाह्य हिस्स्यापोटी ७०% निधीची सत्वर प्रतिपुर्ती मिळवावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९०११७१७४७६४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shrikant Dep 
Chandrakant Andge 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: c=IN, o=Government 


de=400032, st: 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


eon SG © 


सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
सर्व जिल्हाधिकारी 


. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 


सर्व जिल्हा प्रकल्प संचालक (आत्मा) 


. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई-०५ 
. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, कृषि आयुक्तालय, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF 
= '=Maharashtra, 
e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482b1 beeOfffaaé 
serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f2 
ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकृ-४६१८/प्र.क्र-९८/८-ओ 


qo. 
११५ 
१२. 
१३. 
१४. 


संचाळक, लेखा व कोषागरे, महाराष्ट्र राज्य 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२(लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग (का. व्यय-१/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती कार्यासन-८-ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट- अ 


नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा वार्षिक कृति आराखडा सन २०१८-१९ 
(कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. नादेकू-४६१८/प्र.क्र-९८/८-अओ, दिनांक १ सप्टेंबर, २०१८) 


(रू. लाखात) 
घटक / उपघटक / बाबी परिमाण प्रकल्प वार्षिक आराखडा 
अर्थसहाय्य । भौतिक | आर्थिक 
घटक अ: हवामान अनूकूल कृषि पद्धतीस प्रोत्स 
१.सहभागीय पद्धतीने गाव समुहाचे नियोजन 
A. | सहभागीय पद्धतीने गाव समुहाचा नियोजन आराखडा समुह संख्या ४ २५० १००० 
तयार करणे 
एकूण - (A) १००० 
lia. . | कृषी मित्र/ कृषी ताई यांचे सहकार्याने जागृती सदस्य ०.०६ | ooo ६० 
8) कृषि मित्र /कृषि ताई मानधन 
एकूण - (8) Go 
एकूण 9 (A+B) १०६० 
२. हवामान अनुकूल कृषि पध्दती 
A | हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान शोतीशाळा- आंतरपिक पद्धतीनुसार 
8)रोतीशाळा - प्रथम वर्षात निवडलेली गावे 
पहिले वर्ष शेतीशाळा ०.३४ ३२९५ ११२० 
संख्या 
एकूण - (A) ११२० 
/ जमिनीमध्ये कर्ब ग्रहणाचे प्रमाण वाढविणे 
8) वृक्ष लागवड (बांधावर/१०० झाडांचे गटामध्ये) हे. ०.०७ ४००० २८० 
७) फळबाग लागवड -आंबा (4 x4) पहिले वर्ष हं १.१८ ५०० ५९० 
c) फळबाग लागवड-मोसंबी/संत्रा-पहिले वर्ष हे. ०.७९ ५०० ३९५ 
d) फळबाग लागवड-सीताफळ/पेरू/आवळा-पहिले वर्ष हे. ०.६९ १००० ६९० 
8) फळबाग लागवड-डाळिंब-प्रथम वर्ष हे. १.२४ २०० २४८ 
एकूण (8) २२०३ 
C | क्षारपड व चोपण जमिनीचे व्यवस्थापन 
8)हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान होतीशाळा (खारपाण शोतीझाळा ०.४८ ७०० ३३६ 
जमिनीचे व्यवस्थापन ) प्रथम टप्पा गावे - पहिले वर्ष संख्या 
७)३ोततळे (जैविक बांधासह इनलेट व आऊटलेट संख्या ०.५० १४०० ७०० 
असलेली 
c) पाणी उपसा साधणे (पंपसंच) संख्या | 0.90 | .१० १४०० १४० 
७ तुषार सिचन संख्या ०.२४ १४०० ३३६ 
एकूण (0) १५१२ 
1 संरक्षित शोती 
a) ]ोडनेट हाउस (GLMS पाईप) (१००० चौ.मी.) संख्या ४.५४ ४०० १८१६ 
0) शोडनेट हाउस (बांबू) (१००० चौ. मी.) संख्या २.२५ Yo 992.40 
c) पॉली हाऊस (नेसर्गिक वायुविजन ) (५०० चौ. मी.) संख्या ४.६५ | 9 | ० ४६.५० 


घटक / उपघटक / बाबी परिमाण प्रकल्प वार्षिक आराखडा 
अर्थसहाय्य | भौतिक | आर्थिक 
0) पॉली टनेल संख्या ०.३० Yo १५ 
७ पाली हाऊस/शेडनेड हाऊसमध्ये भाजीपाला /फुल ००० चौ. मी. | ०.७० ४६० ३२२ 
पिकांचे उच्च मुल्यांकित लागवड 
॥ पाली टनेलमध्ये भाजीपाला /फुल पिकांचे उच्च ००० चौ. मी. | ०.०७५ ५० ३.७५ 
मुल्यांकित लागवड साहित्य 
एकूण (0) २३१५.७५ 
E | एकात्मिक शोती पद्धती 
8) बंदिस्त होळीपालन संख्या ०.२५ १००० २५० 
9) कुक्कुट पालन (Back yard poultry ) संख्या ०.०५ ५०० २५ 
०0 रेशीम पालन संख्या ०.५० Yo २५ 
0) मधुमक्षिका पालन संख्या ०.५० षु २.५० 
एकूण (३ ३०२.५० 
F | जमीन आरोग्य सुधारणे 
8) गांडूळ खत व नाडेप पद्धतीने सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन | संख्या ०.०५ । १००० 4o 
b) सेंद्रिय खत निर्मिती युनिट संख्या ०.०३ । १००० ३० 
एकूण (0 ८० 
एकूण २ (५1०॥ ७५३३.५५ 
३. पाण्याचा कार्यक्षम व शाश्वत पद्धतीने वापर 
A । क्षेत्र उपचार 
a) सळग समतल चर माडेल ५ ते ८ (०.३० मी.) हे. ०.१९ ४००० ७६० 
७) सलग समतल चर माडेल ५ ते ८ (0.84 मी.) हे. ०.२५ २००० ५०० 
०0 खोल सलग समपातळी चर हे. ०.१२ ५००० ६०० 
एकूण (A) १८६० 
i] . | ओघाळीवरचे उपचार 
8) अनघड दगडाचे बांध संख्या ०.०२ ५००० १०० 
b) गेंबियन बांध संख्या ०.६० ५०० ३०० 
० माती नाला बांध संख्या षु | 9 | ० Yo 
एकूण (B) ४५० 
७. | पाणी साठवण संरचनांची निर्मिती 
9) सामुदायिक शेततळे (अस्तरीकरणसह-१००)८१००)३ मी)| संख्या २० २० ४०० 
0) सामुदायिक शेततळे (अस्तरीकरणाशिवाय संख्या १४ ५ ७० 
१००>१००%३मी) 
) Bete (अस्तरीकरणाशिवाय) संख्या ०.५० ५०० २५० 
-) Sliced (अस्तरीकरणसह) संख्या १.२५ ५२०० ६५०० 
3) शेततळ्यातील जलसाठयाचे बळकटीकरण संख्या ०.७५ ५०० ३७५ 
(अस्तरीकरणास सहाय्य) 
f) नवीन विहीर संख्या २.५० ७०० १७५० 
एकूण - (C) ९३४५ 


घटक / उपघटक / बाबी परिमाण प्रकल्प वार्षिक आराखडा 
अर्थसहाय्य | भौतिक | आर्थिक 
र्ष . | जुन्या जलसाठयांचे पुनरूज्जीवन (गाळ काढणे/ संख्या २ ५० १०० 
खोलीकरण / दुरूस्ती 
एकूण (0) १०० 
E. | भूजल पुनर्भरण (विहिर/कुपनलिकांचे पुनर्भरण) संख्या ०.१४ | doo | १४ 
एकूण (8 | | 8 
F. । मुलस्थानी जलसांधारण (शोत बांध बंदिस्ती / ढाळीचे बांध हे. ०.०९ | १०००० ९०० 
बंदिस्ती 
एकूण (F) Roo 
G. । सुक्ष्म सिचन 
a) ठिंबक सिचन हे ०.६० १००० ६०० 
७) तुषार सिंचन संख्या ०.२४ | ३००० ७२० 
एकूण (G) १३२० 
H. | संरक्षित सिंचनाकरिता पाण्याची उपलब्धता 
8) पाणी उपसा साधने (पंपसंच) संख्या | 0.90 | .१० २८०० २८० 
b) पाईप (एचडीपीई/पीव्हीसी संख्या ०.१५ ५००० ७५० 
एकूण (-) १०३० 
एकूण ३ (A to H) १५०१९ 
एकूण घटक- अ (१--२--३) २३६१२.५५ 
ब: काढणी पश्चात व्यवस्थापन व हवामान अनुकूल मुल्य साखळी प्रोत्साहन 
शै शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन 
a) Mawel गट/शेतकरी उत्पादक संघ/ शेतकरी उत्पादक ठोक aa ११ 
कंपनी यांचे सहाक्‍्तीकरण करणे 
0) भाडेतत्वावर कृषि अवजारे केंद्र-सुविधा निर्मिती संख्या ७.५० | १०० | ७५० 
एकूण (१) ७६१ 
२. माल वृध्दीसाठी हवामान अनूकुल उदयोन्मुख मुल्यसाखळ्यांचे बळकटीकरण 
शेतकरी गट/]ोतकरी उत्पादक संघ/शेतकरी उत्पादक प्रकल्प २५ २० ५०० 
कंपनी यांना कृषि उत्पन्नांचे संकलन,प्राथमिक प्रक्रिया, अहवाला 
दर्जानुसार वर्गीकरण, स्वच्छता व साठवणुक इ. पायाभूत नुसार 
सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी सहाय्य 
एकूण (२) ५०० 
३ | हवामान अनुकूल बियाणे वितरण प्रणाली कार्यक्षमता वृद्धी 
A | हवामान अनुकुल वाणांचे पायाभूत आणि प्रमाणित बियाणे हे. ०.१५ | २००० ३०० 
तयार करणे 
एकूण (A) 300 
f बियाणे हबसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करणे 
a) बियाणे प्रक्रिया उपकरणे (१००० मे टन क्षमता) संख्या १८.९० षु ९४.५० 
७) बियाणे सुकवणी यार्ड (१००० मे टन क्षमता) संख्या १६.३५ षु ८१.७५ 
०) बियाण्याची साठवण/गोदामे (9०० चौ. मी. जागा १००० संख्या २६.२५ 4 939.24 


घटक / उपघटक / बाबी परिमाण प्रकल्प वार्षिक आराखडा 
अर्थसहाय्य | भौतिक | आर्थिक 
मेटनक्षमता) 
d) बियाणे उत्पादक ]ोतकऱ्यांचे प्रशिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम ्यक्रमा ०.५० G 2.40 
एकूण (8) ३१० 
एकूण ३ (A+B) ६१० 
एकूण घटक-ब(१--२--३) १८७१ 
घटक क: हवामान अनुकूल कृषि पद्धतीसाठी संस्थात्मक विकास, ज्ञान व धोरणे 
[sat आपत्कालिन कृषी आराखडा तयार करणे गाव समुह ०.५० १३० ६५ 
एकूण १ ६५ 
२ | अन्य संस्थांशी धोरणात्मक भागीदारी प्रस्तावानुसार | ५० ४ २०० 
एकूण २ २०० 
३ | क्षमता बांधणी 
A | प्रशिक्षक विषयक गरजांचा अभ्यास, प्रशिक्षकांचे/ प्रवीण जिल्हे ठोक १५ ३० 
प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षणे त्यांची आखणी व अभ्यासक्रम निर्धारित 
करणे. 
एकूण & ३० 
18 | प्रशिक्षण 
i) | प्रकल्पामध्ये समाविष्ठ असणारे अधिकारी/कर्मचारी 
8) प्रकल्प व्यवसाथापन कक्षातील अधिकारी- दिवस | १२ १२ 
परदेशातील प्रशिक्षणे /कार्यशाळा 
0) प्रकल्प व्यवसाथपन कक्षाताल अधिकारी-देशांतर्गत प्रशिक्षणे) दिवस ०.०५ ।_१०० | ०० 4 
c) विभागीय/जिल्हास्तरीय/उपविभागीय/ तालुका दिवस ०.०२ ६७५ १३.५० 
स्तरीय अधिकारी- प्रशिक्षण 
d) समुह सहाय्यक (प्राथमिक प्रशिक्षण) दिवस ०.०२ । २००० ४० 
e) समुह सहाय्यक (तांत्रिक प्रशिक्षण) दिवस ०.०५ १००० Yo 
f) लेखा विषयक कर्मचारी दिवस ०.०२ १००० २० 
g) लेखा विषयक अधिकारी दिवस ०.०२ १५० ३ 
h) प्रकल्पाचे अन्य कर्मचारी दिवस ०.०५ १५० ७.५० 
एकूण (i) १५१ 
॥) । कृषि मित्र व ग्राम कृषि संजीवनी समितीचे सदस्य 
जिल्हयांतर्गत दिवस 0.0१ .०0१ | २५००० २५० 
राज्यांतर्गत दिवस ०.०२ | ३००० ६० 
एकूण (i ३१० 
ii) री प्रशिक्षण 
a) प्रकल्पाचे लाभार्थी - तंत्रज्ञानाचा प्रसार दिवस | 0.09 | 09 | १०००० १०० 
0) प्रकल्पाचे लाभार्थी- कौशल्य प्रशिक्षण दिवस | 0.09 04 2000 २० 
एकूण (iii) १२० 


iv) 


अभ्यास दौर 


घटक / उपघटक / बाबी परिमाण प्रकल्प वार्षिक आराखडा 
अर्थसहाय्य | भौतिक | आर्थिक 
a) प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षातील अधिकारी- दिवस चिंगी a ० १० 
परदेशातील अभ्यास दौरे 
७) प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षातील अधिकारी -देझांतर्गत दिवस ०.०५ ७५ ३.७५ 
अभ्यास दौरे 
8. विभागीय/जिल्हास्तरीय/उपविभागीय/ अधिकारी दिवस ०.०३ शि ०० ३ 
अभ्यास दौरे 
०७ लातूर /गावसमुह -देशांतर्गत दिवस ०.०२ २०० ४ 
0) ]ोतकरी/कृषि/ मित्र/ग्राम कृषि संजीवनी समितीचे दिवस गि 04 | ३००० ३० 
सदस्य-देशांतर्गत 
& ठोतकरी /कृषि मित्र/ग्राम कृषि संजीवनी समितीचे दिवस ०.०२ | ४००० ८० 
सदस्य-राज्यांतर्गत 
एकूण (iv) १३०.७५ 
एकूण 8 (i+ii+iii+iv) ७११.७५ 
एकूण ३ (A+B) ७४१.७५ 
माहिती प्रणाली व माहिती तंत्रज्ञान व्यवस्थापन ४६० 
माहिती दळणवळण तंत्रज्ञान Yo 
एकूण घटक-क(१--२--३--४--५ १५१६.७५ 
घटक ड : प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष 
एकूण घटक ड ३००० 
एकूण वार्षिक कृति आराखडा सन २०१८-१९ (एकूण घटक अ--ब--क--ड) ३००००.३० 


